सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीय अनुदाने संयुक्‍त प्रशिक्षण केंद्र, 
गारगोटी, कोल्हापूर यांना अनुदानाचे वितरण. 
लळेखाशिर्ष- २५१५००२६. दुसरा हप्ता (वेतन) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२४/प्र.क्र. ४८/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा: 
१. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शा.नि.क्र. प्रशिक्षण-२०९३/प्र.क्र. ८४५/०९, दि. १७.०९.१९९३. 
२. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शा.नि. क्र.- प्रशिक्षण ११९९/ प्र.क्र.५८१/६१, दि. २३.९.१९९८ 
३. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शा.नि.क्र.-प्रशिक्षण-२०००/ प्र.क्र.८५९/४४, दि. १२.६.२००१. 
४. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, झा.नि.समक्रमांक, दि.३०.४.२०२४. 
५. वित्तविभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ.-३, दि.२५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता “मागणी क्र. एल - ३, लेखाशीर्ष २५१५, इतर 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ००३-प्रशिक्षण, (०१) प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहाय्यक अनुदान 
(09) (०२) श्री मौनी विद्यापीठाच्या विद्यमाने गारगोटी येथे संयुक्‍त प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना 
करण्याची योजना (अनिवार्य) (२५१५००२६)” अंतर्गत संयुक्‍त प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, 
जि.कोल्हापूर यांना ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रु. ९,४१,०००/- (रुपये नऊ लक्ष 
एक्केचाळीस हजार फक्त) व ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी रु.१,१८,०९,०००/- (रुपये 
एक कोटी अठरा लक्ष नऊ हजार फक्त) असे एकूण रु.१,२७,५०,०००/- (रुपये एक कोटी 
सत्तावीस लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. 
सदर अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या मर्यादेत ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दिष्टाकरीता 
दुसरा हप्ता वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाकरीता संयुक्‍त प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, जि.कोल्हापूर 
यांना संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता 
रु.३९,३६,०००/- (रुपये एकोणचाळीस लक्ष छत्तीस हजार फक्त) इतका निधी पहिला हप्ता 
म्हणून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२४/प्र.क्र.४८/आस्था १५ 


2. आता, वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ.-३, 
दि.२५.०७.२०२४ नुसार संयुक्‍त प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, जि.कोल्हापूर यांना ३६, सहायक 
अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या एकुण ७०% मर्यादेत पहिला 
हप्ता वजा जाता उर्वरीत रु.४३,३०,३००/- (रुपये त्रेचाळीस लक्ष तीस हजार तीनशे फक्त) 
इतका निधी दुसरा हप्ता म्हणून वितरित करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


3. प्रशिक्षण केंद्राना अनुदान द्यावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक 
प्रशिक्षण- ११९८/प्र.क्र.५८१/६१, दि.२३ सप्टेंबर, १९९८ व शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व 
जलसंधारण विभाग क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि. १२ जून २००१ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांच्या अनुंषगाने उपायुक्‍त (आस्था), पुणे विभाग, पुणे यांनी 
सदर प्रशिक्षण केंद्रास दरमहा अनुदान अदा करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच 
संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १२ मधील अटीनुसार केंद्रानी खर्च 
करावा. 


४. सदर निधी वितरणाकरिता तसेच निधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच बाबींवर खर्च करण्यात येईल, याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी 
संबंधित उपायुक्‍त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची असेल. तसेच सदर निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्रही तात्काळ सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. हा खर्च “मागणी क्र.एल ३, २५१५, इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम ३६ - सहाय्यक 
अनुदाने (वेतन) (२५१५००२६)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो यावर्षी 
लेखाशिर्षांतर्गत केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. तसेच सदर खर्च त्याच 
संकेतांकाखाली खर्च पडतो आहे या बाबत ताळमेळ घाळून खातरजमा करावी व विभागीय 
आयुक्तांनी दरमहा शासनास कळवावे. सदर लेखाशिर्षाचे आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून संबधित उपायुक्त (आस्थापना) हे काम पाहतील. 


६. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान वितरित करताना 
वेतन/वेतनेतर बाबीवर प्रत्यक्ष किती अनुदानाची आवश्‍यकता आहे याची खातरजमा करुन 
त्यांना आवश्‍यक तेवढी रक्‍कम उपलब्ध करुन द्यावी. उपरोक्‍त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा 
जास्त अनुदान वितरित केळे जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच प्रशिक्षण केंद्राने 
वेतन/वेतनेतर करिता दरमहा किती अनुदान आव्यक आहे याची पूर्वसूचना संबंधित 
आयुक्त कार्यालयास द्यावी. त्याप्रमाणे आयुक्‍त कार्यालयाने वेतन/ वेतनेतर करिता अनुदान 
वितरित करावे. आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूर्वसूचना न दिल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित केंद्राच्या प्राचार्यांची असेल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुग्रा २०२४/प्र.क्र.४८/आस्था १५ 


७. या अनुदानातून संबंधित प्रशिक्षण केंद्राने केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके 
तपासण्याचा अधिकार महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि/किंवा महालेखापाल 
(लेखा) महाराष्ट्र-२ नागपूर यांना राहील व त्यांना त्यांचे हे काम योग्य तऱ्हेने पार पाडता यावे 


म्हणून संबंधित प्रशिक्षण केंद्र / संस्था, मदत / सुविधा पुरवतील. 


Ge 


हा शासन निर्णय दिनांक 99.08.2094 सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८ भाग १, उपविभाग १ ते ५ मधील तरतूदीनुसार अनुक्रमांक ४, परि. २७ (२) नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


र्‌, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२४०८०५१७४०४३३५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 
१ 


AD 


3 


ee 


o~ 


4 


(२ ७. ८) 


2) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SNEHAL AMOL ADSUL 
N: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DI 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=05051e747e50e5d783 1 3de8efdbf69b6204 
fe284022f1c89cb32725845b82f98, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


AM O | A DS U | serialNumber=9A62914B6668CCC7D4F 19B82DDCO 
19530BC32C57451ADF55978B8FDA328F80D7, 
cn=SNEHAL AMOL ADSUL 
Date: 2024.08.06 12:44:57 +05'30' 


(स्नेहल अडसूळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे (दोन प्रती) 

महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 
संचालक, संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र गारगोटी, जि.कोल्हापूर 

उपायुक्‍त (आस्था) विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई. (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर. (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

वित्त विभाग (का.क्र.अर्थसंकल्प-१७/व्यय १५) 

प्राचार्य, संयुक्‍त प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, जि.कोल्हापूर (२ प्रतींसह) 


qo) कार्यासन क्र. वित्त-१ व वित्त-७ ग्राम विकास विभाग 
११)निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


